गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ नोव्हेंबर २००६ 


क्रमांक आयपीएस. १७०६/प्र.क्र. २७३/पोल-१.-- खाली नमूद केलेल्या रकाना (ब) मधील पोलीस अधिकाऱ्याची रकाना (क) मध्ये नमूद केलेल्या 
पदावरून रकाना (ड) येथील पदावर त्यांनी कार्यभार स्वीकारलेल्या दिनांकापासून पदोन्नतीने/बदलीने नियुक्ती करण्यात आली आहे :-- 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाब सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
(अ) (ब) (क) र (ड) 
१ डॉ. बी.के. उपाध्याय, भापोसे . . पोलीस उप महानिरीक्षक (तुरुंग), नागपूर ,, अपर पोलीस आयुक्त, नागपूर. 
२ श्री. आर. एम. केदारी, भापोसे . . पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण (गुन्हे, पुणे  . . पोलीस उप महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस 
| बल, मुंबई (पदोन्नतीने). 
३ श्री. बी. जे. कंगाले, भापोसे . . पोलीस आयुक्त, अमरावती. . , पोलीस उप महानिरीक्षक, एसएसटीएस, पुणे. 
४ श्री. सुरिंदर कुमार, भापोसे ,, अपर पोलीस आयुक्‍त (पी. अँन्ड एस.), मुंबई. ,. पोलीस उपमहानिरीक्षक (तुरुंग), नागपूर. 
८. श्री. परम बर सिंग, भापोसे  . . पोलीस उप महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल,  , . अपर पोलीस आयुक्‍त/पोलीस उप 
मुंबई. महानिरीक्षक, एटीएस, मुंबई. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास वि. बिलोणीकर, 
शासनाचे अवर सचिव. 


